पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील 
वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 
लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: २७ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु-२३, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, 
२०२३ 

३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक २० एप्रिल, २०२३ 

४. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक २२ मे, २०२३ 

५. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक १४ जून, २०२३ 

६. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक २० जुले, २०२३ 

७. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक ९ ऑगस्ट, २०२३ 

८. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ 

९. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


प्रस्तावना:- 

जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 
(सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून जिल्हा 
परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२ च्या 
बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनासाठी संबधित जिल्हा 
परिषदांना संदर्भाधीन (३) ते (९) येथील शासन निर्णयान्वये रु.१५.३२ कोटी इतका निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. या जिल्हा परिषदांनी आतापर्यंत केलेला खर्च विचारात घेऊन कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनासाठी या जिल्हा परिषदांना पुढील निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील 


नियमित वेतनासाठी पुढील जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४ या लेखाशिर्षांतर्गत ३६, सहायक 


अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाली एकूण रुपये १,५१,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी एक्कावन 
लाख फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 


कर्मचाऱ्यांची | या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली 
अ. , जिल्हा परिषद संख्या वितरीत करण्यात येत असलेले एकूण अनुदान 
> रुपये (अक्षरी रुपये) 
| 9 | ? 2 & टा 
| a | नांदेड 88 30,00,000/— | रूपये तीस लाख फक्त 
२ ठाणे २४ १५,००,०००/- | रूपये पंधरा लाख फक्त 
३ | पालघर १३ ६,००,०००/- | रूपये सहा लाख फक्त 
४ | छत्रपती संभाजीनगर ८४ ४०,००,०००/- | रूपये चाळीस लाख फक्‍त 
५ । जळगांव 49 24,00,000/- | रूपये पंचवीस लाख wat 
& अकोला १५ १०,००,०००/- रूपये दहा लाख फक्त 
७ | भंडारा ७ ५,००,०००/- | रूपये पाच लाख फक्‍त 
८ | सांगली २४ १५,००,०००/- | रूपये पंधरा लाख फक्त 
९ | लातूर ८ ५,००,०००/- । रूपये पाच लाख फक्त 
एकूण २८१ | १,५१,००,०००/-| रुपये एक कोटी एक्कावन लाख फक्त 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


२. उपरोक्त अनुदानातून ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करावयाचे आहेत, अज्ञा कर्मचाऱ्यांची 
नावे सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दिळी आहेत. सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील 
वेतन/भत्त्यासाठी सदर निधी वितरीत करण्यात येत असून त्यापूर्वीचे वेतन प्रलंबित असल्यास, 
उपरोक्त अनुदानातून ते अदा करु नये. तसेच संदर्भाधीन दिनांक ३०.०१.२०२३ च्या शासन 
निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या पदनामानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय होणाऱ्या वेतनश्रेणीप्रमाणे 
वेतन अदा करण्याची दक्षता घ्यावी. 


३. या निधीचा अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उपयोग करणे, ही वित्तीय 
अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता संबंधित जबाबदार अधिकारी शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र असतील. 


४. सदर सहायक अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०१.२०२३ च्या 
शासन निर्णयानुसार ते “बिनशर्त” स्वरुपाचे आहे. 


५. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाशी 
वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत करण्यात 
येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान 
करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या Offline 
पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


६. कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनासाठी जेवढ्या निधीची आवश्‍यकता आहे, तेवढाच निधी 
कोषागारातून आहरित करण्यात यावा. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी 
तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी / श्तींचे पालन करावे. 


0. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 2294- 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण नळ 
पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग 
(अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६- सहायक अनुदान (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


यावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


८. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, 
२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध 
केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये 
नमूद केलेल्या अटी व शतींची पूर्तता होत आहे. 


र्‌, सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७५/५/.॥१॥0/99॥॥१.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२७११०३३०९०२८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
BALASAHEB 2: 
3 HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/ छत्रपती संभाजीनगर / 
सांगली/धाराशिव/जळगांव/अकोला/नांदेड/भंडारा/लातूर/कोल्हापूर 


मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/ छत्रपती संभाजीनगर / 


सांगली/ धाराशिव /जळगांव/अकोला/'नांदेड/भंडारा/लातूर/कोल्हापूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/ छत्रपती संभाजीनगर / 
सांगली/ धाराशिव /जळगांव/अकोला/नांदेड/भंडारा/लातूर/कोल्हापूर 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/ छत्रपती संभाजीनगर/ 
सांगली/ धाराशिव /जळगांव/अकोला/'नांदेड/भंडारा/लातूर/कोल्हापूर 
वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, दिनांक २७ डिसेंबर, २०२३ 
सोबतचे विवरणपत्र 


३०.०३ २०२५ 


g (08, 20% 
र 

A सिताराम लडकू न्ज्र 
२४ 

जळगांव जिल्हा परिषद 

१ |श्री. नवलसिंग चरणसिंग राठोड ]कामगार ३१.०५.२०३३ 
२ [ait जर्नादन लक्ष्मण कोळी कामगार ३१.०५.२०२८ 
३ [at सोपान रामदास चौधरी कामगार ३०.०५.२०२९ 
४ (at. अरुण वसंत चौधरी कामगार ३१.०५.२०३० 
५ [at संतोष बाबुराव येवले कामगार ३०.०८.२०२५ 
& श्री. राजेंद्र विनायक पाटील [TTI २८.०२.२०२४ 
७ (a. बसंत बाबराव प कामगार ३१.०३.२०३१ 
८ श्री. महेंद्र रामेश्वर चौधरी  ।कामगार ३१.०७.२०२६ 
९ | श्री. दादाजी परमल राठ कामगार ३१.०३.२०३२ 
१०  |श्रो. उत्तम माधवराव प कामगार ३१.०५.२०२८ 
११ al. भागवत चंद्रसिंग पवार कामगार ३०.०६.२०२६ 
१२ (ait. संजय विडल महाजन (माळो) कामगार ३१.०५.२०३१ 
१३ ail. सुनिल गणसिंग कच्छवा कामगार ३१.०५.२०२६ 
१४ ।श्रो. लालचंद काशिनाथ भिल कामगार २८.०२.२०३३ 
१५ al. दयाराम शंकर जाधव कामगार ३०.०४.२०२७ 
१६ [ail अर्जुन साहेबराव शिंदे (पाटील) |कामगार ३१.०५.२०२९ 
१७ [at विलास जगन्नाथ मोरे कामगार ३१.०५.२०४१ 
१८ |श्रो.प्रविण अशोकराणे | HTT ३१.०७.२०३३ 
१९ |श्री. विकास मधुकर प कामगार ३१.०३.२०३८ 
२० ।श्री. संजय देविदास राण कामगार ३१.१०.२०३५ 
२१__श्रो. सुनिल वासुदेव पाटील  |कामगार ३१.०१.२०३५ 


२२ [at धनराज हरी कोळी 
२३२ [ASAT at 


कामगार 


२३१.०८.२०३८ 


Al 
tal 


श्री. सुधाकर शांताराम प 
श्री. त्र्यंबक प 
श्री. गोविदा रतन राठ 
योगेश रामलाल चव्हाण 


|] 
0 
‘a 


वी Al | all al 


. दिनकर जगन्नाथ 
६ a. गजानन बाबुराव प 
श्री. प्रमोद प्रभाकर भंगाळे 
श्री. विजय खंडू 

श्री. अनंत श्रीकृष्ण प 


io 


शिवाजी जाधव 
वद्र मातंड चव्हाण 
जितेंद्र मातंड चव्हाण 
श्री. चंद्रभान तुळशिराम म 


श्री. सुरेश राजाराम धनगर 
श्री प भिका मोरे 


रड 
रप 
at Saver rT eet 
श्रीनलेशचिषिफिके | 
श्री.नलेशदेविवासशि | 
र 
श्री. दपकहरोफिके | 
Si | 
aL aR rT eet 


कामगार 
कामगार 
कामगार 
कामगार 


कामगार 
कामगार 


कामगार 
कामगार 


| 
| न 


कामगार 


२३१.०५.२०२३७ 
२३०.११.२०३८ 
२३०.०४.२०२३९ 


२३१.०७.२०२६ 


| 


२९.०२.२०४२ 


Zi 


9 


भुजंग शंकर 
पह गणुसिंह ठाकूर 


=e 


श्री. खुशाल गणपती इंगळे 

श्री. पांडुरंग लक्ष्मण गोणे 

. छत्रपती नारायण जामनेव 
पठाण 
. शंकर धेना जाधव 


श्री. देविदास माणिक कांबळे | 
वदास माणक कांबळे 


श्री. शे. उसमान घुडुसाब 
श्री. शेषराव गंगाराम कदम 


श्री eae aT 16) | फोक पापामय 


aly 
al] 3) st] 3) sl] i) all il all il sl) 


१४ |श्री. शामराव देवला जाधव 
aq श्री. रमेश बालु सुरावार 


वबॉलमन 


२३१.०५.२०२६ 


१६ श्री. भगवान गंगाधर काळे 


A »/०।| ~!] ~ 


A) 
wo 


७ सह. आह यू & 
9 hia म 


, शुकूर 


9 
खर स. 
9 

श्री. रमेश केरबालोखंडे | 
9 


श्री.बळोव्यंकोबीशिदे 1ढ)|। | 


कोंडीबा कल्याणकर 


for) 


श्री. सुभाष रंगनाथ सुर्यवंशो 


Q 
9 
9 
9 
9 
9 


|चौकोदारा | 


पंपचालक 


मजूर 


AG 


२३१.०१.२०२९ 
२३१.१०.२०३१ 


२३०.११.२०२२ 


- 
, कोबी शिंदे जूर न 


२३१.०९.२०२२ 


३०.०४.२०२३ 


३०.०६.२०२८ 
३१.०८.२०२८ 


३१.०३.२०२७ 
३१.१२.२०२७ 
३०.११.२०२७ 


३०२२०२४ 
२८०२२२ 


ड ERR 


द ३०.०६. २०२५ 


०<| «K ०< | «K ८५॥ vl wl av] cul wl a] eu] el} ew] ol of] “० | of vw] wo] 2 


ra) 


३००६२२ 
२०२२०३८ 
ORC 


३९०५२०५ 
RCE 


२३१.०३.२०३० 


३१.०३.२०२५ 


4 
og] 


CAR 


q 
9 

9 

9 
are. Ta  7ढ)7ठगण_|[)|[_|| 

9 

श्रा. रा 
9 


रा 


: 


4 
of 


य्य 
. पु. बोळे मजुर 
. साबे मजुर 
Ff मजुर 
. पौ. मजुर 
. एम. भाव मजुर 
. गो. बु मजुर 
ब. चाव मजुर 
गोले मजुर 
. रा. देशमुख मजुर 
. ल. भोसले मजुर 
.सा. डुव मजुर 


Al. एन. एस. म पंपचालक ३१.०३.२०२३ 
२ | श्री. एम. एम. कुलकण पंपचालक २८.०२.२०२८ 
RWW 


URE 
३१०८ २०३४ 


एस. 
एन. मठ 


. एल 

. एस. 

. ए. 

WOT 

. एस, 

, एस 

OS 
, एस 


PORWR 
AT. आर. क. जाधव व्हाल्वमन २३१.०७.२०२६ 
Boz ROR 
३०३२०२३ 
३०३२०२३ 


श्री. एम. व्ही. पवार व्हॉल्वमन ६.२३०.२०२१ 


A Al] vo] wl wl] wl nw] wl] rw] wl wl] wl] w 


र 
एस. : 


A 
4 


9 
9 
9 


mee 


०२०2 
ROT 


३००९२०३ 


To 
RET 
BRT 


a eas ae 
9 
9 


“0 


2 एस. 
, एस. 
एम. . 
2 चांद व्हॉल्वमन ३०.०६.२०२८ 


ग U 
श्री. मधुकर नामदेव पानव व्हॉल्वमन ३०.०९.२०२७ 
तयात 


| ०< | | ew] wl awl] wl "०५ | .८०० | wl wl wl] wo] wo] vw] ७ | “७ 
»/०| 0 Al ७ | mM] of] K] wl “७ | »5| of 0] A] ७ | mio 


श्रे . महंमद अहेमद चाऊस व्हॉल्वमन 
२८०२०३२ 
% 


«K 


»“०७| ० | vw ७ |. | ८८ Au 


३००३२०२ 


३०३२० 
३०८८२०८ 


३०० We 
HAE 


२०३२०३७ 
८ ३९० 


५२ [al प्रेमदास लहानु राठ व्हॉल्वमन ३१.०५.२०३२ 


QR श्री.भगीरथगणेशभगुरी || . भगोरथ गणेश १ व्हाल्वमन ३१.०५.२०२९ 
aac. टी. निकम पंपचालक 
एल. 
1d एकनाथ 


Hoe 
sae 


Mo] S| Oo) oc] o] © 


Taw 
२३०८ 


mM 


SECC ROY 
२ ।श्री. गुलाम रसूल शेख अब्दुल व्हाल्वमन २३१.०३.२०२६ 
श्री. शेख रफोक शे. उस्माण व्हॉल्वमन २३०.११.२०२३२ 


श्री. संतराम आसाराम प व्हॉल्वमन ३००६ 2022 
2 [ech गायकवाड व्हॉल्वमन ३१.०१.२०२९ 


श्री. आसाराम बाबुराव शिंदे व्हॉल्वमन २३१.०३.२०२४ 
श्री. गंगाधर भाऊराव ठोंबरे व्हाल्वमन २३१.०३.२०२८ 
ळं प्यिवसणो U शू २ 


० 


रक 


श्री. हरीदासबाजीराव कावले || 
| 


३९०३ 


Ta T 30,08, 20RG 


io 


TROT 


PA) 


HIRE 
o श्री. नारायण जाधव वालमन ३१००२०२ 
OTE 


(७ 


(८३5 | | m| m| m| om 
२१११५९५११५ <|5|4]e|2|a/2]2[2 


३०३३०३७ 
Tate 


Rete 


श्री. बाबासाहेब विश्‍वनाथ STS 

ze 

मजूर ,१२.२०२ 
मजूर ,९०.२०२ 


A 


र 
Poe eT 3) )।ओऔ|[| पारष 
aaa 
र 
ढ ण. . पपचालक ढ AQ २ 
ढ एस. . एस. . पपचालक A २ 


प मजूर ; 
is 
ais 
मजूर | 
मजूर | 

श्री. देलीप शिवरामपाटील | | मजूर १ 
वम मजूर : 
a मजूर २ 
q म १ 
बाळश म २ 


बाय 
च्या 
ROW 


श्री. बजरंग आप्पा Us 


श्री. बाबासाहेब अकबर समलेवाले 


श्री. शिवाजी गणपत प 
श्री. कृष्णा 

श्री. शंकर मारुती पवार 

श्री. सुभाष मारुती चव्हाण 
श्री. संजय सखाराम प 


श्रा. व्हा. बा. भगत 


. जमादार 
श्रा. एन. आर. मुजावर 
श्रा. वाय. डा. पवार 


AU 


श्री. गोरे राजेश्वर गुरुनाथ 


३१.०३.२०२५ 
३१.०५.२०२३ 
BVO. ROVE 


३१.०५.२०२३ 


me 
mee 


ee 


5 q 


२१.०५.२०२५ 


श्री. पुणे संजय मन्मथअप्पा 
श्री. केद्रे दत्तात्रय निळकंठ 


मजूर ३०.११.२०२५ 
मजूर ३०.०९.२०२६ 


श्री. केंद्रे प्रभाकर तुकाराम 
म विक्रम मकाजी 


मजूर ३१.०५.२०२५ 
मजूर ३१.१२.२०२७ 


श्री. स्वामी सोमनाथ बाबय्या 
. वाघम ब चांदु 


मजूर ३०.०६.२०२४ 
पंपचालक ३०.०६.२०२३ 


श्री. केगादे लक्ष्मण मरीबा 


BALASAHEB B 
HAJARE 


पंपचाळक ३१.०५.२०२४ 
मजूर ३०.०९.२०२६ 


sd by. 


बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


